क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी प्राप्त होणाऱ्या 
निधीतून शोध व बचाव कार्याकरीता भारतीय स्थल 
सेना ( Indian Army ) या प्रतिसाद यंत्रणेस पुरवठा 
करावयचे साहित्य खरेदी करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०२४/प्र.क्र.४१/मंनिक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई, ४०००३२ 
दिनांक:- २८ जून, २०२४ 


संदर्भ : १) Lieutenant Colonel, भारतीय स्थल सेना, महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा क्षेत्र मुख्यालय, 
कुलाबा, मुंबई यांचे क्रमांक -9840/F/GS(Ops), दिनांक १ एप्रिल, 2023 रोजीचे पत्र. 
२) क्रमांक-४३७/॥॥---०?/२०२४(० ५७॥///5-॥, भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली 
यांचे दिनांक २९ एप्रिल, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 


राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना प्रतिसाद देण्याकरीता 


भारतीय स्थल सेना (Indian Army), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (९॥)॥॥), राज्य आपत्ती प्रतिसाद 


दल (SDRF), महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा इत्यादी प्रतिसाद यंत्रणा कार्यरत आहेत. १५ व्या वित्त 


आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनूसार क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली 


आहे. या निधीमधून प्रतिसाद यंत्रणांना शोध व बचाव ( Search and Rescue ) कार्यासाठी आवश्‍यक 


साहित्य/यंत्रणा/उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येतात. 


२. भारतीय स्थल सेना (Indian Army), AERIS, गुजारात व गोवा क्षेत्र मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई 


यांच्याकडून संदर्भाधीन क्रमांक १) अन्वये एकूण २३ साहित्य/उपकरणे उपलब्ध करुण देण्याची 


विनंती शासनास करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने आदर्श आचारसंहितेमधील तरतुदी विचारात 


घेवून भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांची संदर्भाधीन क्रमांक २) अन्वये सहमती प्राप्त करण्यात 


आली असून सदर साहित्य/उपकरणे विभागामार्फत खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
भारतीय स्थल सेना (Indian Army), AERIS, गुजारात व गोवा क्षेत्र मुख्यालय, कोलाबा, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.४१/मंनिक-१ 


यांच्याकडून संदर्भाधीन क्रमांक १) अन्वये शोध व बचाव कार्यासाठी मागणी करण्यात आलेल्या खालील 
तक्त्यातील नमूद एकूण २३ साहित्य/ उपकरणे विभागाव्दारे खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. :- 


(किंमत रुपयामध्ये) 
साहित्य/ 
प्रति यूनिट । उपकरणांची 
अ.क्र. । साहित्य/ उपकरणे किंमत त एकूण किंमत 
किंमत एकूण 
संख्या 


HITONE BOSS Unidirectional with volume control and detachable 
g ४,०५० ६० २,४२३,००० 
mic (Megaphone) 


र GO PRO 20 MP Video Handheld camera (Go Pro Camera) २५,००० श्र ३,००,००० 


8 Camp Italy D’ Shaped Carabiners ५०० Go ३०,००० 


AVG Aerospace aluminium wil Milspec hard anodized coating Black 
v २०,००० २३६ ७,२०,००० 
LED White Light Fixed Focus Long Range (Search Light) 


ष्र Nikon 10 x Binocular (Binocular) 3,000 RC ५४,००० 
द Unbranded 7-Watt Emergency Light Unit (Emergency Light) oo RC ९,००० 

७ M.M. Techno Plast LLP Adult Size Life Jacket (Life Jacket) १,६०० R00 ४,८०,००० 
८ Unbranded Waist Coat (Reflective Jacket) ¥8 ३०० १४,९७० 

९ FROSTY Nitrile Coated Hand Gloves (Hand Gloves Rubber) Ro २३०० ९,००० 


Oil Resistant Industrial and Protective Rubber Knee and Ankle 
Yo २५० २३०० ७५,००० 
Boots NA (Gum Boot) 


GEW Scientific Apparatus Water flow measurement in open channel 


22 १३,००० द ७८,००० 
Rotating element current meters (Water Current meter) 

aR MAKITA Angle Cutter (Electric) 305 (Concrete Cutter) १,९७० द ११,८२० 

१३ Sandbag High Density Polyethylene (High Density Plastic Eqpt शू odes gees 
Sand Bag) 
TUFROPE Nylon 3-Strand Hawser Laid Rope (Type A) (Nylon 

a र. eee ष्‌ १२६० ६,३०० 
Rope) 

१५ Feel life Polypropylene Scoop Stretcher, Capacity 165/180 Kg ६,००० शट १४६०७७ 


(Portable Stretcher) 


१६ BLU STAR Square Medical Cold Storage Chilling Units Cold Box १०० शट १,८०० 
(First Aid Kit) 


DUCK BACK CHAMP Single Texture White Rubberised waterproof 
१७ Nylon Fabric Rain Caps with attached Hood Extra-large (Raincoat ७४५ ३०० २,२२,५०० 
with radium strip Reflective jacket) 


Re Power Tex Carbide tipped blade chain saw (Potable power saw) ९,९९८ र्ड २,२९,९५२ 


Star Safety Helmet with rechargeable high power LED torch head 
१९ y 9 ame ७६८ ३०० 2,30, ४०० 
lamp (Helmets with torch) 


Ro Motorola set (VHF / Handheld radio set) १३,००० Go \9,C0,000 


R8 Plastic Jerri cane २० Litres २०० २६ ७,२०० 


TUFFPAULIN && x && ft $20 GSM Blue Tarpaulin Tripal Tadpatri 
RR 8,200 Rc २३,४०० 
Tharpai Thadika (Tarpaulin १५ x १५ Feet) 


Dynamo Power Trekking Torch — Dynamo ५०० USB Blue — ७५ 
२२ ९९९ १२० १,१९,८८० 


lumens (Dynamo Torch) 


Total Cost ४०,३५,२२२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.४१/मंनिक-१ 


२. उपरोक्त नमूद साहित्य/उपकरणे साहित्याची खरेदी करण्यासाठी होणारा रू.४०,३५,२२२/- 


(अक्षरी चाळीस लक्ष पस्तीस हजार दोनशे बावीस रुपये फक्त) इतका खर्च मागणी क्रमांक सी-६, 


प्रधानशीर्ष, (२२४५) (९१)-राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१) (०१) पूर्व तयारी व 


क्षमता बांधणी (वित्त आयोग) (अनिवार्य) (२२४५ ४१८८) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), या 


लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 


यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०६२८१२४४१३४६१९ असा 


आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HITENDRA Seca COMMENT MAIHTON. 
YADAORAO ee 
oe 
(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर 

२) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) Lieutenant Colonel, भारतीय स्थल सेना, महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा क्षेत्र मुख्यालय, 


कुलाबा, मुंबई 
५) प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 
) संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 
) सह सचिव व वित्तीय सल्लागार, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (मंनिक-१/आव्यप्र-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


